जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दि.०१/०१/२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ०८-०८-२०२२ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) ,दिनांक ०९ मार्च, २०२२ 
२) उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक २०२२/ 
विशा/आस्था/झेडपीई/कावि/७५९, दिनांक २६-७-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२० ची अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 
२. सदर यादीमध्ये श्री.डी.पी. पाटील, कनिष्ठ अभियंता अ.क्र.१८४ यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनांक 


२४-८-२००४ असा दर्शविण्यात आला आहे, जात प्रवर्ग खुला व शैक्षणिक अर्हता ए.एम.आय.ई. दर्शविण्यात 
आली आहे. 


३. परंतू त्यांचा कनिष्ठ अभियंता पदावरील नियमित नियुक्ती दिनांक २८/८/२००७ असल्याचे, तसेच 


त्यांची शौक्षणिक अर्हता ए.एम.आय.ई ऐवजी बी.ई. ( सिव्हील ) असल्याचे आणि त्यांचा जात प्रवर्ग खुला 


ऐवजी इ.मा.व. असल्याचे संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये ASA अवगत करण्यात आले आहे. 


४. तरी त्यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकामध्ये दिनांक २४-८-२००४ ऐवजी दिनांक २८-८-२००७, 


त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये ए.एम.आय.ई ऐवजी बी.ई. ( सिव्हील ) आणि त्यांचा जात प्रवर्गात खुला ऐवजी 


इ.मा.व.अशी सुधारणा करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक २०७ अ येथे निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२०/प्र.क्र.१२/आस्था-४ ( भाग-१) 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८०८१२२७४९१३२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- अनु.क्र. २०७ अ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 
Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


Date: 2022.08.08 14:26:22 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

2. सर्व विभागीय आयुक्त, 

3. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय 
आयुक्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

4. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची दि. 09.09.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


व nen नियमित व्यावसायिक 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव कळ दिनांक शैक्षणिक पात्रता नियुक्तीचा प्रवर्ग अर्हता परीक्षा शेरा 
दिनांक उत्तीर्ण-सुट 
[a] २ 3 eae चता 4 & [Le ८ ९ 
२०७ श्री.पी.आर.गाढवे परभणी । ०१-०६-१९६९ बी.टेक. २६-०६-२००७ | भज-ड उत्तीर्ण 
२०७अ श्री.डी.पी.पाटील परभणी । २९-०५-१९७२ बी.ई. २८-८-२००७ | इमाव उत्तीर्ण 
२०८ श्री.टी.आर.भदाणे पालघर | ०३-०८-१९६८ बी.टेक १२-१०-२००७ । इमाव उत्तीर्ण 


